सहकार विभागाअंतर्गत विविध बांधकामे 
करण्यासाठी नवीन लेखाडीर्षास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सभबां-२०२२/प्र.क्र.४५/२२-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ एप्रिल, २०२२. 


वाचा : (१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : बांधका-२०२२/प्र.क्र. 
८२/ २२-स, दिनांक ४ मार्च, २०२२. 
(2) महालेखापाल (लेखा व हकदारी)-॥, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र. 
टीएम/जीआर.॥/युओआर-२१/आय/४०.०१, दिनांक ०१.०४.२०२२. 
प्रस्तावना : 
सहकार विभागाच्या अधिपत्याखालील पुणे sedis २३ कार्यालये खाजगी जागेत 
भाडेपट्टीवर कार्यरत असून त्यांच्या वार्षिक भाडयापोटी बराच शासकीय निधी खर्ची पडतो. 
सदरचा भाडयापोटी नाहक होणारा खर्च कमी करणेकरीता तसेच, सहकार विभागाची पुणे 
शहरातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालये एकाच छत्राखाली (One Roof) yr येथे स्थापित 
करण्यासाठी मौजे येरवडा, स.नं.१९१ अ.पै.पुणे या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेवर 
“सहकार संकुल” इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी एकूण रुपये ९४.५९ कोटी इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता संदर्भाधीन (9) येथीळ शासन 
निर्णयान्वये देण्यात आली आहे. अश्याच प्रकारे सहकार विभागाअंतर्गत विविध बांधकामे 
करण्यासाठी “सहकार विभांतर्गत विविध इमारतींचे बांधकामे” या नविन योजनेसाठी 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत नवीन लेखाशीर्षास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन 
होती. त्याअनुषंगाने महाळेखापाळ (लेखा व हकदारी)-॥, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या 
संदर्भाधीन (२) येथील पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय : 

सहकार विभागाच्या अधिपत्याखाळील येरवडा, पुणे येथे “सहकार संकुल” 
इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी तसेच, अशा प्रकारे सहकार विभागाअंतर्गत विविध 
इमारतींचे बांधकामे करण्यासाठी “सहकार विभागाअंतर्गत विविध इमारतींचे बांधकामे” या 
नविन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करुन 


शासन निर्णय क्रमांकः सभबां-२०२२/प्र.क्र.४५/२२-स 


घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत खालील नवीन लेखाशीर्षास याद्वारे मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक - एच-८ 


Demand No. H-8 


४०५९ - सार्वजनिक बांधकामवरील भांडवली खर्च 


4059- Capital Outlay on Public Works 


०१ - कार्यालयीन इमारती, 


01- Office Buildings 


०५१ - बांधकाम 


051-Construction 


(२८) - सहकार विभागाअंतर्गत विविध इमारतींचे 
बांधकामे 


(28) Construction of Various Buildings 
under Co-operation Department 


(२८) (09) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (80423942) 


(28)(01) Works 


(40593152) 


Major (Scheme) 


43- मोठी बांधकामे 


53-Major Works 


(२८) (02) आस्थापना खर्चे (कार्यक्रम) (४०५९३१६१) 


(28) (02) Establishment Charges (Scheme) 
(40593161) 


६३-आंतरलेखा हस्तांतरणे 


63-Inter Accounts Transfer 


(२८) (03) हत्यारे व सयंत्रे यावरील खर्च (कार्यक्रम 
(४०५९३१७२) 


(28) (03) Tools and Plant Charges (Scheme) 
(40593172) 


६३-आंतरलेखा हस्तांतरणे 


63-Inter Accounts Transfer 


२. उपरोक्त लेखाशीर्षाअंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी बांधकामांच्या आवश्‍यकतेनुसार व 


बांधकाम प्रगती अहवालानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयांना 


शासन मान्यतेने या विभागाकडून वेळोवेळी वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार बांधकामांचे 


प्रगती अहवाल दर तीन महिन्यांनी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांनी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 


सहकारी संस्था, पुणे या कार्यालयामार्फत शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. 


३. सदर शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनौपचारीक सं.क्र.६९३/अर्थ-२, 


दिनांक १८.०२.२०२२ अन्वये, नियोजन विभागाने अनो.सं.क्र. ९६/१४३१, दिनांक 


०४.०३.२०२२ अन्वये, वित्त विभागाने अनौ.सं.क्र.१५३/२०२२/व्यय-२, दिनांक ९.३.२०२२ 


अन्वये व महाळेखापाल (लेखा व हकदारी)-॥, 


महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या संदर्भाधीन 


क्र.(२) च्या पत्रान्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५///.॥8॥॥/859॥॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संगणक संकेतांक 


२०२२०४२८१२३७१८१५०२ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Digitally signed by SHINGADE ANKUSH PANDURANG 
DN: CN = SHINGADE ANKUSH PANDURAN! 
Maharashtra, O = GOVERNMI 


5 H | N GA D E AN K U S H a O= ENT OF को 
PANDURANG = COOPERATION MARKETING AND TEXTILE 


Date: 2022.04.28 12:42:14 +05'30' 


(अं.पां.शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सभबां-२०२२/प्र.क्र.४५/२२-स 


२) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

४) मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

६) मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानपरिषद/विधानसभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई 

७) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई 

८) मा.अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) मा.अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१०)मा.अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११)मा.अप्पर मुख्य सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२)मा.महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर 

93) मा.महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर 

१४) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, मध्यवर्ती इमारत, पुणे 

) 

) 

) 


94) साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे 

१६) मा.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 

१७)मा.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,पुणे मध्यवर्ती इमारत परिसर, 
कॅम्प, पुणे-४११००१. 

१८)सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण) 

१९) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण) 

२०)सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

29) कार्यासन अधिकारी (अर्थ-२/इमारत १/ २), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

22) निवड नस्ती (२२-स) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


